समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक शिक्षण 
या योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 
अनुसूचित जाती उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

केंद्र हिस्सा (२२०२॥७४६) 

राज्य हिस्सा (२२०२७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२१/प्र.क्र.३८ (भाग २)/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : - ३० मार्च, २०२२ 
वाचा - 
१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.१०/ 
अर्थसंकल्प(विघयो),दिनांक २६ ऑगस्ट,२०२१,१२ नोव्हेंबर,२०२१व शुध्दीपत्रक दिनांक १सप्टेंबर,२०२१ 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०३/ 
अर्थसंकल्प(विघयो),दिनांक ५ जानेवारी,२०२२ व शुध्दीपत्रक दिनांक १७ जानेवारी,२०२२ 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,झासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०३/ 
अर्थसंकल्प(विघयो),दिनांक १८ फेब्रुवारी,२०२२ 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.३०/ 
अर्थसंकल्प(विघयो),दिनांक २९ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय :- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्रमांक ४- च्या दिनांक २९ मार्च,२०२२ शासन 
निर्णयान्वये रु.८.७५ लाख इतका निधी वितरीत केला आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शिक्षक 
शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना केंद्र शासन हिस्सा 
६०% प्रमाणे 2202 | ७४६ या लेखाशीर्षाखाली अवितरीत उर्वरित निधी रू.५.२५ लक्ष व राज्य हिस्सा ४०% प्रमाणे 
2202 | ७५५ या लेखाशीर्षाखाली अवितरीत उर्वरित निधी रू.३.५० लक्ष खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(SCSP Head) अनुसूचित जाती लेखाशीर्ष 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट वितरीत करावयाची तरतुद 
केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
(२२०२॥७४६) (22021944) 
०१ वेतन ५.२५ ३.५० 


शासननिर्णयक्रमांकःडायट-२०२१/प्र.क्र.३८ (भाग २)/प्रशिक्षण 


केंद्र शासनाचा निधी मागणी क्र.एन-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, (०१),प्राथमिक 
शिक्षण,७८९,अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना,(०१)अनुसूचित जाती उपयोजना,(०१)(०३) समग्र शिक्षा 
अभियान 'केंद्र हिस्सा ६० टक्के ) कार्यक्रम लेखाशीर्ष २२०२आय ७४६ खाली रू.५.२५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा 
निधी (०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४० Tah) कार्यक्रम लेखाशीर्ष २२०२आय ७५५ खाली 
रु.३.५० लक्ष इतका निधी सन-२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्च 
करण्यात यावा. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०६.४.२०२१, दि.२४.६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१ व दि.२८.०१.२०२२ व 
दि.०३.०२.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधीळ दिलेल्या निर्देशांचे काटकोरपणे पालन करावे. या 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दिनांक २९.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिल्यानुसार,सदर निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती MPSIMS वर अद्ययावत करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०६/व्यय १४,दि. 22.03.2022 अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥//॥/॥/.॥॥॥॥885919.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१८५८२३०७२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar 


Nanal 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, % मुंबई, नागपूर. 
७. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे. 

८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे. 
१०.प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठरपैकी२ 


